RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४, अंक ३० ] 


शुक्रवार, मार्च ९, २०१८ / फाल्गुन १८, शके १९ ३९ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ५ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ मार्च २०१८ 


. 


अधिसूचना 
निर्वासित हितसंबंध (विभक्तीकरण ) अधिनियम, १ ९ ५१. 

क्रमांक एसयुटी . १० / २००८ / प्र.क्र .१७/र- ६. –निर्वासित हितसंबंध (विभक्तीकरण ) अधिनियम, १९ ५१ (१९ ५१ चा ६४ ) याच्या कलम 
४ द्वारे तसेच , सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम , १८ ९ ७ ( १८ ९ ७ चा १० ) याच्या कलम ६ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत , त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , केंद्र सरकारच्या मान्यतेने आणि रिट याचिका 
क्र . २००८ ची ६१५ मध्ये मुंबई न्यायमंडळाच्या माननीय उच्च न्यायालयाने दिनांक ५ ऑगस्ट २००८ रोजी दिलेले निदेश विचारात घेता, याद्वारे , 
श्री . डी. एम. आहेर, महाराष्ट्र शासनाचे उप सॉलिसिटर-नि - उप सचिव, विधी व न्याय विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ यांची , उक्त अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये सक्षम अधिकाऱ्याला नेमून दिलेली कार्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनार्थ, संपूर्ण महाराष्ट्र 
राज्यासाठी सक्षम अधिकारी म्हणून, नियुक्ती करीत आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


श्यामसुंदर पाटील, 
शासनाचे सहसचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -५९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ९, २०१८ / फाल्गुन १८ , शके १ ९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 9th March 2018 . 


NOTIFICATION 


EVACUEE INTEREST ( SEPARATION ) ACT, 1951. 

No.SUT.10 /2008 / CR - 17/R -6 . - In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Evacuee Interest 
( Separation ) Act, 1951 (LXIV of 1951) read with section 6 of theGeneral Clauses Act, 1897 (X of 1897 ), and of all 
other powers enabling it in that behalf,the Government of Maharashtra,with the approval of the CentralGovernment, 
and in the light of the directions given by the Hon ble High Court of Judicature at Bombay on the 5th August 2008 
in Writ Petition No. 615 of 2008 , hereby appoints Shri. D. M. Aher , Deputy Solicitor-cum -Deputy Secretary to 
Government of Maharashtra , Law and Judiciary Department, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , to be the Competent Officer for the whole of the State of Maharashtra for the 


purpose of performing the functions assigned to the Competent Officer by or under the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHYAMSUNDAR PATIL , 


Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ९, २०१८ / फाल्गुन १८, शके १९ ३ ९ 


३ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ मार्च २०१८ 


अधिसूचना 
निर्वासित हितसंबंध (विभक्तीकरण ) अधिनियम , १ ९ ५१. 

क्रमांक एसयुटी. १० / २००८ / प्र.क्र .१७/र-६. – निर्वासित हितसंबंध (विभक्तीकरण ) अधिनियम, १९ ५१ (१९ ५१ चा ६४ ) याच्या कलम 
१३ द्वारे तसेच , सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम , १८ ९ ७ (१८ ९ ७ चा १० ) याच्या कलम ६ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत , त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , केंद्र सरकारच्या मान्यतेने आणि रिट याचिका 
क्र . २००८ ची ६१५ मध्ये मुंबई न्यायमंडळाच्या माननीय उच्च न्यायालयाने दिनांक ५ ऑगस्ट, २००८ रोजी दिलेले निदेश विचारात घेता, याद्वारे , 
श्री . आर. डी . सावंत, महाराष्ट्र शासनाचे सॉलिसिटर-नि - सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ यांची, उक्त अधिनियमान्वये शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एसयुटी .१० / २००८ / प्र.क्र . १७ /र-६, दिनांक ९ मार्च 
२०१८ द्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशांविरुद्ध अपिलांची सुनावणी करण्याच्या प्रयोजनार्थ अपील अधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे आणि त्याची अधिकारिता संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्यामसुंदर पाटील , 
शासनाचे सह सचिव . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ९, २०१८ / फाल्गुन १८ , शके १ ९ ३९ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 9th March 2018 . 


NOTIFICATION 


EVACUEE INTEREST (SEPARATION) ACT, 1951. 


No. SUT.10 /2008 / CR - 17 /R -6.- In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Evacuee Interest 
(Separation ) Act, 1951 (LXIV of 1951) read with section 6 of the General Clauses Act, 1897 (X of 1897), and of all 
other powers enabling it in that behalf,the Government of Maharashtra,with the approval of the CentralGovernment, 
and in the lightof the directions given by the Hon ble High Court of Judicature at Bombay on the 5th August 2008 
in Writ Petition No.615 of 2008 , hereby appoints Shri R.D. Savant, Solicitor-cum -Joint Secretary to Government of 
Maharashtra , Law and Judiciary Department, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 
Mumbai 400 032, to be the Appellate Officer for the purpose of hearing appeals against the orders of the Competent 
Officer appointed under the said Act videGovernment Notification , Revenue and Forests Department, No. SUT.10 / 
2008 /CR - 17/ R -6 , dated the 9th March , 2018 and he shall have jurisdiction over the whole of the State ofMaharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHYAMSUNDAR PATIL , 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


